fe कराड अर्बन को-ऑप बँक लि.,कराड, या बँक 
संस्थेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम २४-अ नुसार राज्य शिखर 
प्रशिक्षण संस्था म्हणून अधिसूचित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण-२०१६/प्र.क्र.१९०/२२-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि.) मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक २०.१२.२०२१. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि कराड अर्बन को-ऑप बँक लि.,कराड यांचे पत्र 
क्रमांक एचओ/अँडमीन/१०५/२०२१-२२/५१४६, दि.१०.०२.२०२२ 


प्रस्तावना : 
दि कराड अर्बन को-ऑप बँक लि.,कराड, या बँकेस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 


१९६० चे कलम २४-अ नुसार राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून अधिसूचित करण्यास संदर्भाधीन 


(१ येथील शासन निर्णयातील अट क्र.(१) च्या अधिन राहून मान्यता देण्यात आली होती. दि कराड 


अर्बन को-ऑप बँक लि.,कराड या संस्थेने संदर्भाधीन (२) च्या पत्रान्वये सदर शासन निर्णयातील 


अट क्र.(१ वगळण्याबाबत केलेली विनंती शासनाच्या विचाराधीन होती.त्यानुसार शासनाने 


पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


“दि कराड अर्बन को-ऑप बँक लि., कराड, जि.सातारा या संस्थेने त्यांच्या उपविधीमध्ये 


त्यांच्या कार्यक्षेत्रात (Area of Operation) मध्ये “संपूर्ण महाराष्ट्र कार्यक्षेत्र असा बदल तत्काळ 


करुन घ्यावा व त्यास सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांची मंजूरी घ्यावी व 


त्याप्रमाणे सहकार आयुक्त व निबंधक,पुणे यांनी तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा”, 


अशी अट संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयामध्ये अट क्र.१ येथे नमूद करण्यात आली होती. आता 


सदर AC H.(9) वगळण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशिक्षण-२०१६/प्र.क्र.१९०/२२-स 


2. Odd शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक २०२२०२२११८२३०९७४०२ असा आहे. हा 


areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने 


RAJU KALLUJI 
NARPANDE 


(राजु ARTS ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


Ere) 


मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

मा.प्रधान सचिव (सहकार व पणन ) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लळेखापरिक्षण), सहकारी संस्था 

सर्व सह/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई. 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि कराड अर्बन को-ऑप बँक लि., कराड, सेवा प्रशिक्षण व 
संशोधन केंद्र, विद्यानगर सद्‌गुरु गाडगे महाराज कॉलेज जवळ, कराड-मसूर रस्ता 
विद्यानगर, कराड, जि.सातारा- ४१५ १२४. 

११)निवडनस्ती, कार्यासन-२२-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग.मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


AN 


oc 


ल 
ws 


£33) 


ee ee 


(९ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


